Reg. No. NP CITY/236/2018-20. 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 








वर्ष ७, अंक १] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ [पृष्ठे ५८, किंमत : रुपये ३०.०० 








स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 





भाग एक-नागपूर विभागीय पुरवणी 

















अनुक्रमणिका 
S253 | ESS | पृष्ठे 
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, नाही. भाग एक-अ.--(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात १-११ 
अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्‍्त) केवळ नागपूर 
व चार-क, यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
त्यांव्यतिरिक्‍्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, 
नियम व आदेश. जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर  १-५८ निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. आलेले आदेश व अधिसूचना. 








शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 





नाही. 





संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ (ना. वि. पु.) म.शा.रा.,अ.क्र.१. 
जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम १९(१) 
अन्वये 


क्रमांक-कलि-उजिअ-भूसं-विपाविम-कावि-१०५८-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत 








ना.-एक-१ (१६८४). (१) 


2 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 











जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


जिल्हाधिका' fon 


आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या -याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 


प्रयोजनासाठी 


घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 











आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 





आणि ज्याअर्थी अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबिंयाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 








अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 





भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०६-एलएक्यु-४७-२०१७-१८, गाव शिरपूर, तहसील देवळी, जिल्हा-वर्धा. 








अनुक्रमांक भूमापन किंवा क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 

हे. आर 

१ ३३०/१ | wok 
330/3 

२ ३२६/१ | om 
326/3 

3 322/94 | 0 28 
३२२/३ __ 

४ ३२१/१ | ० १५ 
३२१/३ __ 

4 398 ० ०७ 

& ३२०/१ | 8.59 
320/30 

9 ४१८/१ ० १० 

८ ४२०/१ ० ०६ 

९ ४२१/१ ० १३ 

१० ४२१/२ ० ०३ 

११ ४५५/१ ० ०१ 

१२ me | ० २८ 
844/3/3T 

१३ ४५५/४ ० २२ 

१४ ४४०/१/अ ० २० 


44 ४४०/२/अ ० १० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ ३ 





अनुसूची-एक-चालू 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
१६ ४५१/१ ० ०४ 
१७ ४५१/२ ० २१ 
१८ ४४३ ० ०४ 
एकूण .. २१६ 


अनुसूची--दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नाव :-- उपमुख्य अभियंता(निर्माण) मध्य रेल्वे, वर्धा. 

सिंचन योजना प्रकल्प :--- वर्धा-नांदेड नविन बीजी रेल्वे लाईनने 

कार्याचे वर्णन 

समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :--- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता वर्धा-नांदेड नविन (बीजी) रेल्वे लाईन करीता 


रोजगार, पायाभूत सुविधा, 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात) 

अनुसूची-तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
-निरंक-- 
अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


-निरंक- 


जमिनीचा fay उपजिल्हाधिकारी fon gy 


टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म.शा.रा.,अ.क्र. २. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम १९(१) 
अन्वये 


क्रमांक-कलि-उजिअ-भूसं-विपाविम-कावि-१०६१-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत 








8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 











जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


जिल्हाधिका' fon 


आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या -याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 


प्रयोजनासाठी 


घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 











आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 





आणि ज्याअर्थी अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबिंयाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 








अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०४-एलएक्यु-४७-२०१७-१८, गाव भिडी, तहसील देवळी, जिल्हा-वर्धा. 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा क्षेत्र 
गट क्रमांक 

(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ६७२ १ ०३ 
२ ६७०/१ ० ५० 
३ ६७०/२ ० ०८ 
६७०/३ ० ५९ 
एकूण .. २ २० 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नाव :-- उपमुख्य अभियंता(निर्माण) मध्य रेल्वे, वर्धा. 

सिंचन योजना प्रकल्प — वर्धा-नांदेड नविन बीजी रेल्वे लाईन 

कार्याचे वर्णन 

समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :-- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता वर्धा-नांदेड नविन (बीजी) रेल्वे लाईन करीता. 


रोजगार, पायाभूत सुविधा, 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात) 
अनुसूची--तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ षु 





अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश- 


-निरंक- 


जमिनीचा gy उपजिल्हाधिकारी 1 प 


टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म.शा.रा.,अ.क्र.३. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) 
अन्वये 


क्रमांक-कलि-उजिअ-भूसं-विपाविम-कावि-१०६५-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 








पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 











आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 








घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 





आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 











आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 





भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११-एलएक्यु-४७-२०१६-१७, गाव चितोडा, तहसील वर्धा, जिल्हा-वर्धा. 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ६्द © OR 
एकूण .. ००२ 


ना.-एक-२ (१६८४). 


& महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 





अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नाव :-- उपमुख्य अभियंता(निर्माण) मध्य रेल्वे, वर्धा. 

सिंचन योजना प्रकल्प :--> वर्धा बल्लारशाह मार्ग तीसरी नविन रेल्वे लाईनकरीता. 

कार्याचे वर्णन 

समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :--- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता वर्धा-बल्लारशाह मार्ग तीसरी नविन रेल्वे लाईनकरीता. 


रोजगार, पायाभूत सुविधा, 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात) 
अनुसूची--तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक- 


अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश- 


-निरंक- 


जमिनीचा a उपजिल्हाधिकारी oy gn 


टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) 


अन्वये 


क्रमांक-कलि-उजिअ-भूसं-विपाविम-कावि-१०६९-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 


आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 





पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत 








जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 


प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 








घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 





आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 


आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ छु 











आणि ज्याअर्थी अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 





अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-एलएक्यु-४७-२०१६-१७, गाव सोनेगाव, तहसील वर्धा, जिल्हा-वर्धा. 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ २४६ ० १३ 
र २८२ ० १७ 
एकूण .. ० ३० 


अनुसूची--दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नाव :-- उपमुख्य अभियंता(निर्माण) मध्य रेल्वे, वर्धा. 

सिंचन योजना प्रकल्प :--> वर्धा बल्लारशाह मार्ग तीसरी नविन रेल्वे लाईनकरीता. 

कार्याचे वर्णन 

समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :-- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता वर्धा-बल्लारशाह मार्ग तीसरी नविन रेल्वे लाईनकरीता. 


रोजगार, पायाभूत सुविधा, 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात) 
अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
-निरंक-- 
अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश- 
-निरंक-- 


जमिनीचा ay उपजिल्हाधिकारी fon gn 


टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 





भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ.क्र. ५. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम १९(१) 
अन्वये 


क्रमांक-कलि-उजिअ-भूसं-विपाविम-कावि-१०७३-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 











जिल्हाधिका' fon 


आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या -याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 














आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 





आणि ज्याअर्थी अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबिंयाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 








अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २६-एलएक्यु-४७-२०१६-१७, गाव सालोड, तहसिल वर्धा, जिल्हा-वर्धा, 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ २५८/१ ० ०७ 
ज्‌ २५७/१ ० ०६ 
३ २३९/१ ० २४ 
8 238/3 ० १० 
4 230/9 ० ०६ 
& 230/3 ० ०१ 
9 232/49 ० ०९ 
८ २३२/३ ० ०२ 
९ २२९/१ ० ०४ 
१० २२९/३ ० ०१ 
११ २००/१ अ ० १० 
१२ २००/२ क ० ३२ 
१३ ८/१ ० ०८ 


१8 ९/१ ० १9 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 8 





अनुसूची-एक-चालू 


(१) (२) (३) 

हे. आर 

94 ६३५/१ ० ०२ 
१६ २३१ ० ०१ 
१७ ५५६ ० ०१ 
q¢ 280/3 ० ०७ 
१९ ६२५/१ ० ०२ 
एकूण .. १४४ 


अनुसूची--दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नाव :-- उपमुख्य अभियंता(निर्माण) मध्य रेल्वे, वर्धा. 

सिंचन योजना प्रकल्प :--- वर्धा-नांदेड नविन बीजी रेल्वे लाईन. 

कार्याचे वर्णन 

समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :--- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता वर्धा-नांदेड नविन बीजी रेल्वे लाईनकरीता. 


रोजगार, पायाभूत सुविधा, 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात) 
अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक- 


अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश- 
-निरंक-- 


जमिनीचा gy उपजिल्हाधिकारी lon gy 


टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म.शा.रा.,अ.क्र.६. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) 
अन्वये 


क्रमांक-कलि-उजिअ-भूसं-विपाविम-कावि-१०७७-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत 








ना-एक-३ (१६८४). 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 











जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 











आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 





आणि ज्याअर्थी अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबिंयाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 








अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०५-एलएक्यु-४७-२०१७-१८, गाव बाभुळगाव (खोसे), तहसिल देवळी, जिल्हा-वर्धा. 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा क्षेत्र 
गट क्रमांक 

(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ४०/१ ० ५७ 
२ ३४/१ ० १७ 
३ ३५ ० ३९ 
8 33 ० १२ 
एकूण .. १ २५ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नाव :-- उपमुख्य अभियंता(निर्माण) मध्य रेल्वे, वर्धा. 

सिंचन योजना प्रकल्प :--. वर्धा-नांदेड नविन बीजी रेल्वे लाईन. 

कार्याचे वर्णन 

समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :-- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता वर्धा-नांदेड नविन बीजी रेल्वे लाईनकरीता. 


रोजगार, पायाभूत सुविधा, 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात) 
अनुसूची--तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ ११ 





अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश- 
-निरंक-- 


जमिनीचा fay उपजिल्हाधिकारी (> gy 


टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म.शा.रा., अ.क्र. ७. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) 
अन्वये 


क्रमांक-कलि-उजिअ-भूसं-विपाविम-कावि-१०८१-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 

















आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 











आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 











अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-एलएक्यु-४७-२०१६-१७, गाव बरबडी, तहसिल वर्धा, जिल्हा-वर्धा. 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ १३७ ० ००१ 
2 १३६ ० २२ 
3 33 ० ०५ 


एकूण .. ० २७१ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 





अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नाव :-- उपमुख्य अभियंता(निर्माण) मध्य रेल्वे, वर्धा. 

सिंचन योजना प्रकल्प :--> वर्धा (सेवाग्राम) बल्लारशाह तिसरी रेल्वे लाईनकरीता. 

कार्याचे वर्णन 

समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :--- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता वर्धा (सेवाग्राम) बल्लारशाह तिसरी रेल्वे लाईनकरीता. 


रोजगार, पायाभूत सुविधा, 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात) 
अनुसूची--तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक- 


अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश- 
-निरंक-- 


जमिनीचा 9 उपजिल्हाधिकारी fon ny 


टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म.शा.रा.,अ.क्र.८. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) 
अन्वये 


क्रमांक-कलि-उजिअ-भुस-विपाविम-कावि-१०८५-२०२०.---- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 

















आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 











आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 





आणि ज्याअर्थी अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबिंयाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ १३ 








आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 





भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २५-एलएक्यु-४७-२०१६-१७, गाव हिरापूर तहसिल वर्धा, जिल्हा-वर्धा. 


अनुक्रमांक 


(१) 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प 

कार्याचे वर्णन 

समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, 
रोजगार, पायाभूत सुविधा, 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात) 


टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा 


कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


ना.-एक-४ (१६८४). 


१० 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


(२) 


३५/१ 

34/3 

38 

8/9, ६९/२, ६९/३ 
(94/2 SF 

(94/337 

(94/3 

(94 /83T 

७५/४क 

94/4 ST 


एकूण . . 


अनुसूची--दोन 


क्षेत्र 


(३) 
हे. आर 
0 03 


७० ०५ 


७ ०५ 
० ०८ 
० ०७ 
० ०८ 
० ०८ 


७ ०५ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


:-- उपमुख्य अभियंता(निर्माण) मध्य रेल्वे, वर्धा, 
:--- वर्धा-नांदेड नविन बीजी रेल्वे लाईन 





:--- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता वर्धा-नांदेड नवीन (बीजी) रेल्वे लाईनकरीता. 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
-निरंक-- 


अनुसूची--चार 


-निरंक- 


CV उपजिल्हाधिकारी fon gn 


[मनीचा नकाशा उपाजल्हाधिकार ( 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश- 


भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७-१३ , २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 





भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ.क्र. ९. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) 
अन्वये 


क्रमांक-कलि-उजिअ-भुसं-विपाविम-कावि-१०८९-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 











जिल्हाधिका' oy 


आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या -याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 


प्रयोजनासाठी 


घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 











आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 





आणि ज्याअर्थी अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबिंयाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 








आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 





भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६-एलएक्यु-४७-२०१७-१८, गाव देवळी, तहसिल देवळी, जिल्हा-वर्धा. 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ६४७ ० २२ 
२ ६४८ ० ८२ 
३ ६४९ ० ६७ 
8 ६५६ ० १८ 
4 ६४४ १ ३८ 
& &49/9 ० ०५ 
9 ६४३ ० ६६ 
८ ६४२ ० ५० 
९ १०३४ १ ३४ 
१० ६३६/६४१ १ ९६ 
११ ६३८ ० ३६ 


१२ ६३७ ० ६१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 


१्‌दु 





अनुसूची-एक-चालू 





(१) (२) (३) 
हे. आर 
१३ ६३५/२ ० ०६४४ 
१8 ६२३९ ० ०१८० 
१५ ६२९ १ ०५ 
१६ ६३० १ १८ 
१७ ६३१ ० ३१ 
१८ ६५७ ० १९ 
१९ ६४० ० ०७ 
एकूण .. ११६२ 
अनुसूची--दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :-- उपमुख्य अभियंता(निर्माण) मध्य रेल्वे, वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प :--> वर्धा-नांदेड नविन बीजी रेल्वे लाईन 
कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :--- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता वर्धा-नांदेड नविन (बीजी) रेल्वे लाईनकरीता. 


रोजगार, पायाभूत सुविधा, 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात) 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
-निरंक-- 


अनुसूची--चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश- 


टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


वर्धा : 
दिनांक २१ डिसेंबर २०२०. 


-निरंक- 


Cr उपजिल्हाधिकारी fon gn 


मिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन 


पादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या 


fade waar, 
जिल्हाधिकारी, 
वर्धा. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 





भाग १ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. %. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक कलि -भूसंपादन-सामान्य-कावि-८५२-२०२०.-- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख पुढे “उक्त अधिनियम” केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना राजपत्र दिनांक १२ ते १८ मार्च २०२० अन्वये प्रारंमिक अधिसूचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, 
अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता 
आहे. 














जिल्हाधिका lon 


आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्हाच्या -याकडे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये कोणत्याही खातेदाराने आक्षेप नोंदविलेला नाही. . 


जमीन संपादित 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. 








आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 





आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनिमयान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य) यास पदनिर्देशित करीत आहे. 





अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७-एलएक्यु-४७-२०१९-२०२० मौजा डिगडोह, त. देवळी, जिल्हा वर्धा. 














अ. क्र. भूमापन किंवा गट संपादन करावयाचे 
क्रमांक क्षेत्र (अदमासे) 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ १२२ ० ०२ 
२ १/२ ० ०४ 
३ 9 ० ०५ 
४ २/१ ० ६७ 
4 8 ० २२ 
एकूण : १ ०० 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :- निम्न वर्धा कालवे विभाग. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- _ देवळी शाखा कालव्यावरील डिगडोह लघुकालवा क्र. १ 
समाजाला मिळणारे लाभ :- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता देवळी शाखा कालव्यावरील डिगडोह लघुकालवा 
(आर्थिक, याबाबत व इतर लाभासंबंधात) क्र. १ बांधकामामुळे त्या परिसरातील जमीन गठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत 





वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ १७ 





अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
-निरंक- 
अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
-निरंक- 


जमिनीच्या जमिनीचा a उपजिल्हाधिकारी fon 


टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा , भूसंपादन (सामान्य), वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल. 


भाग १ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक कलि -भूसंपादन-सामान्य-कावि-८५३-२०२०.-- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख पुढे “उक्त अधिनियम” केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना राजपत्र दिनांक २६ मार्च १ एप्रिल २०२० अन्वये प्रारंमिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्‍यता आहे. 














आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्हाच्या जिल्हाधिका-याकडे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये कोणत्याही खातेदाराने आक्षेप नोंदविलेला नाही. . 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. 





आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 





आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनिमयान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य) यास पदनिर्देशित करीत आहे. 





अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३३-एलएक्यु-४७-२०१९-२०, मौजा नांदोरा (ड), त. देवळी, जिल्हा वर्धा. 





अ.क्र. भूमापन किंवा गट संपादन करावयाचे 
क्रमांक क्षेत्र (अदमासे) 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ५३ ० ४४ 
एकूण : ० ४४ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :- _ निम्न वर्धा कालवे विभाग. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- _ नांदोरा लघु कालवा क्र. १ चे बांधकामाकरीता. 


ना.-एक-५ (१६८४). 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३ , २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 








समाजाला मिळणारे लाभ :- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता नांदोरा लघु कालवा क्र. १ चे बांधकामामुळे त्या 
(आर्थिक, याबाबत व इतर लाभासंबंधात) परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत्र वाढविण्यास सोयीसुविधा 
यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
-निरंक- 
अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 








-निरंक- 





टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य), वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल. 


भाग १ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक कलि -भूसंपादन-सामान्य-कावि-८५४-२०२०.-- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख पुढे “उक्त अधिनियम” केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्र. ४६२ राजपत्र २६ मार्च २०२० ते १ एप्रिल २०२० अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक-मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्‍यता आहे. 

















आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्हाच्या जिल्हाधिका-याकडे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये कोणत्याही खातेदाराने आक्षेप नोंदविलेला नाही. 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. 











आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 





आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनिमयान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य) यास पदनिर्देशित करीत आहे. 





अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४०-एलएक्यु-४७-२०१९-२०, मौजा निमसडा, तहसिल देवळी, जिल्हा वर्धा 











अ. क्र. भूमापन किंवा गट संपादन करावयाचे 
क्रमांक क्षेत्र (अदमासे) 
हे. आर. 

(१) (२) (३) 

१ १३३ ० ०४ 

२ १६३/१ ० ०३ 

३ १९८ ० ०५ 

एकूण : ० १२ 

अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव :- ff वर्धा कालवे विभाग 





सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन — FAAS लघु कालवा व उपलघु कालव्याचे बांधकामाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ १९ 














समाजाला मिळणारे लाभ :- _ सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता निमसडा लघु कालवा व उपलघु कालव्यामुळे 
(आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, त्या परिसरातील जमीन गठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
-निरंक- 
अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


-निरंक- 





टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य) वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करतायेईल. 


भाग १ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक कलि -भूसंपादन-सामान्य-कावि-८५५-२०२०.-- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख पुढे “उक्त अधिनियम” केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना राजपत्र दिनांक २६ मार्च ते १ एप्रिल २०२० अन्वये प्रारंमिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक-मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्‍यता आहे. 











आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्हाच्या जिल्हाधिका-याकडे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये कोणत्याही खातेदाराने आक्षेप नोंदविलेला नाही. . 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. 





आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 





आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनिमयान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य) यास पदनिर्देशित करीत आहे. 





अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २९-एलएक्यु-४७-२०१९-२०, मौजा टाकळी (दरणे), तहसील. देवळी, जिल्हा वर्धा. 








अ.क्र. भूमापन किंवा एकूण क्षेत्र संपादन करावयाचे 
गट क्रमांक क्षेत्र (अदमासे) 
(१) (२) (३) (४) 
हे. आर 
१ ११९ १ ४४ ० ०८ 


एकूण : ० ०८ 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 





अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :- ff वर्धा कालवे विभाग. 


सिचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


टाकळी (दरणे) लघु कालवा क्र. ३ चे बांधकामाकरीता. 





समाजाला मिळणारे लाभ :- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता टाकळी (दरणे) लघु कालवा क्र.३ चे 





(आर्थिक, याबाबत व इतर लाभासंबंधात) बांधकामामुळे त्या परिसरातील जमीन गठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत 





वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
-निरंक- 
अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
-निरंक- 


जमिनीच्या 


टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य), वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 


करता येईल. 


भाग १ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक कलि -भूसंपादन-सामान्य-कावि-८५६-२०२०.-- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 


आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख पुढे “उक्त अधिनियम” केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या 





पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना राजपत्र दिनांक २६ मार्च ते १ एप्रिल २०२० अन्वये प्रारंमिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 





जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्‍यता आहे. 


जिल्हाधिका' fon 


आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्हाच्या -याकडे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये कोणत्याही खातेदाराने आक्षेप नोंदविलेला नाही. 











उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. 





आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ २१ 








आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनिमयान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य) यास पदनिर्देशित करीत आहे. 





अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३७-एलएक्यु-४७-२०१९-२०, मौजा इसापूर, तहसील देवळी, जिल्हा वर्धा 




















अ.क्र. भूमापन किंवा गट संपादन करावयाचे 
क्रमांक क्षेत्र (अदमासे) 
हे. आर. 
(१) (२) (३) 
१ २२ ० १८ 
एकूण : ० १८ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :- _ निम्न वर्धा कालवे विभाग 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- _ नांदोरा लघु कालवा क्र. ३ चे बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ — सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता नांदोरा लघु कालवा क्र. ३ चे बांधकामामुळे 
(आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, त्या परिसरातील जमीन गठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
-निरंक- 
अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


-निरंक- 





टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य) वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करतायेईल. 


भाग १ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १५. 
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक कलि -भूसंपादन-सामान्य-कावि-८५७-२०२०.-- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त अधिनियम” असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना राजपत्र दिनांक २६ मार्च ते १ एप्रिल २०२० अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक-मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्‍यता आहे. 
ना.-एक-६ (१६८४). 








२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३ , २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 





आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याकडे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये कोणत्याही खातेदाराने आक्षेप नोंदविलेला नाही. 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. 

















आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 





आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य) यास पदनिर्देशित करीत आहे. 





अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३८-एलएक्यु-४७-२०१९-२०, मौजा कोळोणा (चोरे), तहसील. देवळी, जिल्हा वर्धा. 

















अ. क्र. भूमापन किंवा एकूण क्षेत्र संपादन करावयाचे 
गट क्रमांक क्षेत्र (अदमासे) 
(१) (२) (३) (४) 
हे. आर 
१ ३०६/१ १ १२ ० १८ 
एकूण : ० १८ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव :- निम्न वर्धा कालवे विभाग. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- चिखली लघु कालवाचे बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ — सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता चिखली लघुकालवाचे 
(आर्थिक, याबाबत व इतर लाभासंबंधात) बांधकामामुळे त्या परिसरातील जमीन गठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत 





वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे. 
अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
-निरंक- 
अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


-निरंक- 





टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य), वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल. 


भाग १ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. कलम १९ (१) अन्वये 


क्रमांक कलि -भूसंपादन-सामान्य-कावि-८५८-२०२०.-- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख पुढे “उक्त अधिनियम” केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 








पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना राजपत्र दिनांक २६ मार्च ते १ एप्रिल २०२० अन्वये प्रारंमिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक-मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 


शक्‍यता आहे. 











आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्हाच्या जिल्हाधिका-याकडे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये कोणत्याही खातेदाराने आक्षेप नोंदविलेला नाही. 








उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. 





आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 





आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनिमयान्वये 





जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य) यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 








भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३५-एलएक्यु-४७-२०१९-२०, मौजा आकोली , तहसील. देवळी, जिल्हा वर्धा. 


(१) 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 

(आर्थिक, याबाबत व इतर लाभासंबंधात) 


भूमापन किंवा संपादन करावयाचे 
गट क्रमांक क्षेत्र (अदमासे) 
(२) (३) 
हे. आर 
१७७/१ ० ४० 
१८९ ० ४६ 
एकूण : ० ८६ 
अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


— _ निम्न वर्धा कालवे विभाग. 
:-  आकोली लघु कालवा क्र. १ चे बांधकामाकरीता. 





:- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता आकोली लघु कालवा क्र. १ चे 
बांधकामामुळे त्या परिसरातील जमीन गठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत 
वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे. 








अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
-निरंक- 
अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


-निरंक- 


जमिनीचा a उपजिल्हाधिकारी fon gy 


टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा , भूसंपादन (सामान्य), वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 


करता येईल. 


२३ 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 





भाग १ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १७ 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक कलि -भूसंपादन-सामान्य-कावि-८५९-२०२०.-- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त अधिनियम” असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना राजपत्र दिनांक २६ मार्च ते १ एप्रिल २०२० अन्वये प्रारंमिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्‍यता आहे. 











आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्य़ाच्या जिल्हाधिका-याकडे, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये कोणत्याही खातेदाराने आक्षेप नोंदविलेला नाही. . 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. 











आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 





आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य) यास पदनिर्देशित करीत आहे. 





अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३०-एलएक्यु-४७-२०१९-२०, मौजा नांदोरा, तहसील देवळी, जिल्हा वर्धा 

















अ. क्र. भूमापन किंवा गट संपादन करावयाचे 
क्रमांक क्षेत्र (अदमासे) 
हे. आर. 
(१) (२) (३) 
१ ३६ ० ०२ 
एकूण : ० ०२ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :- _ निम्न वर्धा कालवे विभाग. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :-  नांदोरा लघु कालवा क्र. २ चे बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ — सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता नांदोरा लघु कालवा क्र. २ चे 
(आर्थिक, याबाबत व इतर लाभासंबंधात) बांधकामामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत 





वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे. 
अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
-निरंक- 
अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
-निरंक- 


जमिनीच्या 


टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य), वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ २५ 





भाग १(ना.वि.पु.) म.शा. रा., अ.क्र. १८. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक कलि -भूसंपादन-सामान्य-कावि-८६०-२०२०.-- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 


आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त अधिनियम” असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या 





पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना राजपत्र दिनांक २६ मार्च ते १ एप्रिल २०२० अन्वये प्रारंमिक 





अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 





जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्‍यता आहे. 


जिल्हाधिका' lon 


आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या -याकडे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये कोणत्याही खातेदाराने आक्षेप नोंदविलेला नाही. 











उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. 





आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 


आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 





आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनिमयान्वये 





जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य) यास पदनिर्देशित करीत आहे. 
अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३४-एलएक्यु-४७-२०१९-२०, मौजा देवळी तहसील देवळी, जिल्हा वर्धा 

















अ.क्र. भूमापन किंवा गट संपादन करावयाचे 
क्रमांक क्षेत्र (अदमासे) 
हे. आर. 
(१) (२) (३) 
१ ३७८ ० ६७ 
२ ४०७/१ ० १६ 
एकूण : ० ८३ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :- _ निम्न वर्धा कालवे विभाग. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन — _ देवळी लघु कालवा व उपलघु कालवा चे बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ — सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता देवळी लघु कालवा व उपलघु कालवा चे 
(आर्थिक, याबाबत व इतर लाभासंबंधात) बांधकामामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत 





वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे. 


ना.-एक-७ (१६८४). 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 





अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
निरंक. 
अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
निरंक. 


जमिनीच्या 


टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य), वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल. 


विवेक भीमनवार, 
वर्धा : जिल्हाधिकारी, वर्धा 


दिनांक २३ डिसेंबर २०२०. 


भाग १ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १९. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक सिरस्ते-उविअभं-भूसं-कलि-कावि-१४१२-२०२०.-- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 


आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निदेश*उक्त अधिनियम” असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या 





पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक सिरस्ते-उविअभं-भूसं-कलि-कावि-४६४-२०१९, 





दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०१९ अन्वये प्रारंमिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या 








अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे. 








आणि ज्याअर्थी, भंडारा जिल्हाच्या जिल्हाधिका-याकडे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात 








घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. 





आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 


आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 





आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 


आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ २७ 








आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनिमयान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 
अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन मा. प्रकरण क्रमांक ३२-अ-६५-२०१८-२०१९, मौजा शेळी सोमनाळा, त.सा क्र. ३८, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा 





अ. क्र. सर्व्हे क्रमांक किंवा संपादनाखालील 
गट क्रमांक क्षेत्र (अदमासे) 
हे. आर. 
(१) (२) (३) 
१ २१८ ० ०५ 
Q २१९ ० १६ 
३ २२४ ० ४१ 
8 342 ० २५ 
4 ३८८ ० ४० 
एकूण : १ २७ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबल विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :- गोसीखुर्द प्रकल्प 
प्रकल्पाचे वर्णन —  शिवनाळा उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत शिर्ष 





(पंपगृह, कळप्रांगण इत्यादी घटक) बांधकामाकरीता 


समाजाला मिळणारे लाभ :- गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन, पिण्यासाठी पाणी आर्थिक, रोजगार, पुरवठा, 
(पायाभुत सुविधा, याबाबत व इतर लाभासंबंधात) औद्योगिक पाणी पुरवठा, मत्स्य व जलविद्युत निर्मिती. 








अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
निरंक. 
अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक. 








टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी, भंडारा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


दिनांक २३ डिसेंबर २०२०. 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 





भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २०. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक कलि-भूसं-बा.व.ई.प्र.क्र. ९ भंडारा-कावि-४४५-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्र. ३७४, दिनांक ४ सप्टेंबर २०१९ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची 
दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 




















आणि ज्याअर्थी, भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 














आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 





आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबिंयाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (बा. व. ई. प्र. क्र. ९), भंडारा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 








अनुसूची-एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 





भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-एलक्युएन-२०१८-१९, कन्हाळगाव, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा. 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 

हे. आर 

१ ५६५ ० ०8 

एकूण संपादनक्षेत्र .. ००४ 

अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :-- गोसेखुर्द प्रकल्प. 
प्रकल्प कार्याचे नाव :--> गोसेखुर्द उजवा कालव्यावरून निर्गमित शेळी उपसा सिंचन योजनेच्या पंपहाऊस २ चे बांधकामाकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ :--- पायाभूत सुविधा. 


(आर्थिक, रोजगार, पायाभूत 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात). 
अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
-निरंक.- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ २९ 





अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
-निरंक .- 


जमिनीच्या gy उपजिल्हाधिकारी lon gn 


टीप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (बा. व. ई. प्र. क्र. ९), भंडारा यांचे कार्यालयात निरिक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २१. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक कलि-भूसं-बा.व.ई प्र.क्र. ९ भंडारा-कावि-४४९-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 








पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्र. ३७७, दिनांक ४ सप्टेंबर २०१९ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना 





काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची 





दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 








घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 








आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 








आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबिंयाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 





आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (बा. व. ई. प्र. क्र. ९), भंडारा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 





भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५-एलक्युएन-२०१८-१९, चांदी, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा. 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ २३७ ० ०४ 
एकूण संपादन क्षेत्र  .. 008 


ना.-एक-८ (१६८४). 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 








अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :-- गोसेखुर्द प्रकल्प. 
प्रकल्प कार्याचे नाव :--> गोसेखुर्द उजवा कालव्यावरून निर्गमित शेळी उपसा सिंचन योजनेच्या पंपहाऊस २ चे बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ — पायाभूत सुविधा. 


(आर्थिक, रोजगार, पायाभूत 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात). 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक.- 


अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
-निरंक.- 


जमिनीच्या gy उपजिल्हाधिकारी fon a 


टीप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे , भूसंपादन (बा. व. ई. प्र. क्र. ९), भंडारा यांचे कार्यालयात निरिक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २२. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक कलि-भूसं-बा.व.ई प्र.क्र. ९ भंडारा-कावि-४५३-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 





पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्र. ३८३, दिनांक ४ सप्टेंबर २०१९ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची 
दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 














आणि ज्याअर्थी, भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 








घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 








आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 





आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबिंयाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 








आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (बा. व. ई. प्र. क्र. ९), भंडारा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 39 





अनुसूची-एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 








भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-एलक्युएन-२०१८-१९, शेळी (सोमनाळा), तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा. 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ९९ ० ०७ 
एकूण संपादनक्षेत्र .. ००७ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव — गोसेखुर्द प्रकल्प. 
प्रकल्प कार्याचे नाव :-- गोसेखुर्द उजवा कालव्यावरून निर्गमित शेळी उपसा सिंचन योजनेच्या बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ :--- पायाभूत सुविधा. 


(आर्थिक, रोजगार, पायाभूत 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात). 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक.- 


अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
-निरंक .- 


जमिनीच्या 


टीप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (बा. व. ई. प्र. क्र. ९), भंडारा यांचे कार्यालयात निरिक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २३. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक कलि-भूसं-बा.व.ई प्र.क्र. ९ भंडारा-कावि-४५७-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्र. ३८०, दिनांक ४ सप्टेंबर २०१९ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची 
दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 




















आणि ज्याअर्थी, भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 








३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 











आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 





आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (बा. व. ई. प्र. क्र. ९), भंडारा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 








अनुसूची-एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 








भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-एलक्युएन-२०१८-१९, भुयार, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा. 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 

हे. आर 

१ ७२१ ० ०४ 

एकूण संपादन क्षेत्र .. 008 

अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव — गोसेखुर्द प्रकल्प. 
प्रकल्प कार्याचे नाव :--> गोसेखुर्द उजवा कालव्यावरून निर्गमित शेळी उपसा सिंचन योजनेच्या पंपहाऊस २ चे बांधकामाकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ :--- पायाभूत सुविधा. 


(आर्थिक, रोजगार, पायाभूत 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात). 
अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
-निरंक.- 


अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
-निरंक.- 


जमिनीच्या क उपजिल्हाधिकारी lon 9 


टीप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे , भूसंपादन (बा. व. ई. प्र. क्र. ९), भंडारा यांचे कार्यालयात निरिक्षण करता येईल. 


भंडारा : संदिप कदम (भा प्र.से.), 


दिनांक ३१ डिसेंबर २०२०. जिल्हाधिकारी, भंडारा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ ३३ 





भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २४. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, 
कलम ११(१) अन्वये. 

क्रमांक मं.स.-विभुअ-उवप्र-कावि-६४४-२०२०.--- 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग, क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र, क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आलेला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, 
असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसुचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उर्ध्व वर्धा प्रकल्प, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-एलएक्यु-४७-२०२०-२१, 
मौजा सुकळी (उबार) (कासारखेडा), तालुका आर्वी, जिल्हा वर्धा. 































































































अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक (अदमासे) 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ४० ० ७८ 
४५ ० २५ 
३ slo ० १५ 
एकूण . . १ १८ 


ना-एक-९ (१६८४). 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 














अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : -- सुकळी प्रकल्प. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -- सुकळी प्रकल्पाच्य डाव्या कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, : -- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता पुलगाव बॅरेजमुळे त्या परिसरातील जमीन उठित व 
रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा सिंचीत होणार असल्यामुळे त्या परिसरातील शेतक-यांना त्याचा लाभ होणार आहे. 


याबाबत व इतर लाभासंबंधात) 
अनुसूची-तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कुणीही व्यक्‍ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 
अनुसूची-चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : -- _ भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन 
अभिकरणाने दिलेला) विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 





प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 
अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम :- निरंक. 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक. 


निरंक. 


(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील : 





टीप-: उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उर्ध्व वर्धा प्रकल्प, वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २५. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, 
कलम ११(१) अन्वये. 


क्रमांक मं.स.-विभुअ-उवप्र-कावि-६४५-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग, क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आलेला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 




















आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, 
असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

















महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ ३५ 





आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसुचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 





त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

















परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 








परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका lon क 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 











आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उर्ध्व वर्धा प्रकल्प, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 





भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-एलएक्यु-४७-२०१९-२०, 
मौजा वाडेगाव, तालुका आष्टी, जिल्हा वर्धा. 





अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक (अदमासे) 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ५० ० १७ 
2 ९० ० ०२ 
3 द्‌ ० ४३ 
४ KC ० ११ 
4 १६ ० १६ 


एकूण . . ० ८९ 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 








अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : -- _ कार नदी प्रकल्प. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -- कार नदी प्रकल्प कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, : -- _ कार नदी प्रकल्पामुळे त्या परिसरातील जमिनीस सिंचनाचे लाभ मिळणार आहे. 


रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात) 
अनुसूची-तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कुणीही व्यक्‍ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 
अनुसूची-चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : -- _ भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन 
अभिकरणाने दिलेला) विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 





प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 
अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम :- निरंक. 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक. 


निरंक. 


(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील : 





टीप-: उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उर्ध्व वर्धा प्रकल्प, वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २६. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, 
कलम ११(१) अन्वये. 


क्रमांक कलि-भुसंपादन-सामान्य-कावि-८६१-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग, क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आलेला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 

















हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 





आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, 
असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

















महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ ३७ 





आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसुचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

















परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 








परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका ms i 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 











आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, (सामान्य), वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 





अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 





भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६१-एलएक्यु-४७-२०२०-२१, 
मौजा नेरी, तालुका वर्धा, जिल्हा वर्धा. 


अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक (अदमासे) 
(१) (२) (३) 

हे. आर 

q ६० oO Yo 

२ YW ० ०८ 

३ 4/9 0 04 
एकूण. . ० ४९ 


ना.-एक-१० (१६८४). 


३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 




















अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : -- निम्न वर्धा कालवे विभाग, वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -- वाल्हापुर लघुकालवा क्र. २ व उपलघुकालवा चे बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, : -- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता वाल्हापुर लघुकालवा क्र. २ व उपलघुकालवा 
रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा बांधकामामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात) सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कुणीही व्यक्‍ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 
अनुसूची-चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : -- _ भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन 
अभिकरणाने दिलेला) विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 





प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 
अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम :- निरंक. 


(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक. 


(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील :- निरंक. 





टीप-: उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, (सामान्य), वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २७. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, 
कलम ११(१) अन्वये. 


क्रमांक क.लि.-भूसंपादन-सामान्य-कावि-८६२-२०२० .--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग, क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आलेला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 




















आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, 
असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

















महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ ३९ 





आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, सदरहू प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्‍तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसुचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 





त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

















परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 








परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका ms i 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 











आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, (सामान्य), वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 





अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 





भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६०-एलएक्यु-४७-२०२०-२१, 
मौजा शिवापूर, तालुका वर्धा, जिल्हा वर्धा. 


अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक (अदमासे) 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ 4 १ ०१ 
२ a ० ०१ 
३ ३४ ० ०३ 


एकूण . . १ ०५ 


४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 














अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : -- निम्न वर्धा कालवे विभाग, वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -- शिवापुर लघुकालवा क्र. १ चे बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, : -- _ सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता शिवापुर लघुकालवा क्र. १ चे बांधकामामुळे 
रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात) यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कुणीही व्यक्‍ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 
अनुसूची-चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : -- _ भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन 
अभिकरणाने दिलेला) विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 





प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 
अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम :- निरंक. 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक. 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील :- निरंक. 


विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे). 





विशेष नोंद :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, (सामान्य), वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म.शा.रा., अ.क्र. २८. 


भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, 
कलम ११(१) अन्वये. 


क्रमांक क.लि.-विभुअ-सामान्य-कावि-८६३-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग, क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आलेला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 

















हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 





आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, 
असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

















महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ ४१ 





आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, सदर्हु प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसुचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 





त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

















परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 








परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका ms i 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 











आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, (सामान्य), वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 





अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 





भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३१-एलएक्यु-४७-२०१९-२०, 
मौजा नांदोरा (ड), तालुका देवळी, जिल्हा वर्धा. 





अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक (अदमासे) 
(१) (२) (३) 

हे. आर 

१ २२५ ० ११ 

२ १७८ ० २० 

३ २२२३ ० १७ 
एकूण . . ० ४८ 


ना.-एक-११ (१६८४). 


४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 

















अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : -- निम्न वर्धा कालवे विभाग. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -- _ नांदोरा उपलघु कालवा क्र. ३ वरील उपलघु कालव्याचे बांधकाम. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, : -- _ सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता नांदोरा उपलघु कालवा क्र. ३ वरील उपलघु 
रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा कालव्याचे बांधकामामुळेत्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात) वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कुणीही व्यक्‍ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 
अनुसूची-चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : -- _ भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन 
अभिकरणाने दिलेला) विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 





प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 
अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम :- निरंक. 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक. 


निरंक. 


(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील : 
विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे). 





विशेष नोंद :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, (सामान्य), वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २९. 


भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093, 
कलम ११(१) अन्वये. 


क्र क.लि.-भूसंपादन-सामान्य-कावि-८६४-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग, क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आलेला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 

















हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 





आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, 
असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

















महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ ४३ 





आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, सदर्हु प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 





त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

















परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 








परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका. lon भु 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, (सामान्य), वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 














अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 





भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५५-एलएक्यु-४७-२०२०-२१, 
मौजा सेलु, तालुका सेलु, जिल्हा वर्धा. 








अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक (अदमासे) 
(१) (२) (३) 
हे. आर चौ.मी. 
१ ३१ ०.१०.६१ 
एकूण . . ०.१०.६१ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : -- _ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -- _ नागपूर-वर्धा-औरंगाबाद-सिन्नर-घोटी-मुंबई रस्त्याचे महामार्गाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, : -- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता नागपूर-सिन्नर-घोटी महामार्गाकरीता मुळे 
रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा 





याबाबत व इतर लाभासंबंधात) यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे. 


४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 





अनुसूची-तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कुणीही व्यक्‍ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 
अनुसूची-चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : -- _ भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन 
अभिकरणाने दिलेला) विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 





प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 
अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम :- निरंक. 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक. 


निरंक. 


(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील : 
विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे). 


जमिनीचा gy उपजिल्हाधिकारी fon ny 


विशेष नोंद :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा , भूसंपादन, (सामान्य), वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३०. 


भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, 
कलम ११(१) अन्वये. 


क्रमांक कलि-भुसंपादन-सामान्य-कावि-८६५-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग, क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आलेला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 




















आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, 
असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

















आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 











आणि ज्याअर्थी, सदर्हु प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्‍तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ ४५ 





त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

















परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 








परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, (सामान्य), वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 














अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५३-एलएक्यु-४७-२०२०-२१, 
मौजा कोसुर्ला (खुर्द), तहसील हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा, 











अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा एकूण क्षेत्र संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक (अदमासे) 
(१) (२) (३) (४) 
हे. आर हे. आर 
१ ११७ २ ४७ ० १८ 
एकूण . . ० १८ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : -- _ निम्न वर्धा प्रकल्प, वर्धा. 
सिचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -- चानकी लघु कालवा क्रमांक ३ चे बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, : -- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता चानकी लघु कालवा क्र. ३ मुळे त्या परिसरातील 
रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात) जमीन कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कुणीही व्यक्‍ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 
अनुसूची-चार 








सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : -- _ भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन 
अभिकरणाने दिलेला) विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 








प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 
ना.-एक-१२ (१६८४). 


४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 





अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम :- निरंक. 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक. 


(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील :- निरंक. 
विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे). 


जमिनीचा fay उपजिल्हाधिकारी fon ny 


विशेष नोंद :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा , भूसंपादन, (सामान्य), वर्धा या कार्यालयामध्ये 


निरीक्षण करता येईल. 
fade waar, 
वर्धा : जिल्हाधिकारी, 
दिनांक २३ डिसेंबर २०२०. वर्धा. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३१. 
जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 


स्ट्रॅन्थिंग ते दहेगाव-उमरेड रोड (रा.मा.-२४७) किलोमीटर ११/६०६ ते १४/००६ कामठी कॅन्टोनमेंट क्षेत्र 
महाराष्ट्र राज्य वळण मार्ग वळती करण्याकरीता 


क्रमांक अजिदं-गृह-अ.का.-२-कावि-८४८-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नागपूर यांनी खालील नमूद केल्याप्रमाणे व प्रस्तावित केल्यानुसार माझे असे निदर्शनास 
आले आहे की, स्ट्रॅन्थिंग ते दहेगाव-उमरेड रोड (रा.मा.-२४७) हा रस्ता दहेगांव पासून सुरू होत आहे आणि ११/६०६ ते १४/००६ पर्यंत कामठी 
कॅन्टोनमेंट क्षेत्रातून जात आहे आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभाग (पीडब्ल्यू) नागपूरच्या कार्यक्षेत्रात येत असून राज्य वळण मार्ग वळती करण्याबाबत नमूद 
केलेले आहे. 





सदर प्रकरण हे स्ट्रॅन्थिंग ते दहेगाव-उमरेड रोड (रा.मा.-२४७) हा रस्त्याचे बांधकाम कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नागपूर यांचे 
मार्फत करण्यात येत आहे. काम पूर्ण करण्याचा कालावधी दिनांक  -१२-२०२० पासून पुढील ४ (चार) महिन्यांच्या कालावधीसाठी सदर मार्गावर 
वाहतुक वळती करणे आवश्यक आहे. करीता सदर रस्त्याचे वाहतुक इतर मार्गाकडे वळती करण्याबाबत प्रारुप अधिसूचना जारी करण्यात आलेली 
असून उक्त प्रस्तावावर लोकांचे आक्षेप/दावे/हरकतीबाबतची नोंद घेणे आवश्यक असून याबाबत लोकांचे आक्षेपांची नोंदी करीता प्रारुप अधिसूचना 
प्रसिद्धी करण्यात आलेली असून कोणाचेही आक्षेप/उजर दिनांक २१-१२-२०२० पावेतो प्राप्त झालेले नाही. तसेच सदर जाहीरात दैनिक वृत्तपत्रात 
प्रकाशित करण्यात आलेली आहे. 























तसेच स्ट्रेंन्थिग ते दहेगाव-उमरेड रोड (रा.मा.-२४७) हा रस्ता दहेगांव पासून सुरू होत आहे आणि ११/६०६ ते १४/००६ पर्यंत कामठी कॅन्टोमेंट 
क्षेत्रातून जात असून सदर काम हे अभि इंजिनियरींग कॉर्पोरेशन प्रा.लि. यांना देण्यात आलेले असून सदर काम दिनांक २४ डिसेंबर २०२० पासून 
पुढील ४ (चार) महिन्याच्या कालावधीसाठी सदर मार्गावरील वाहतुक इतर मार्गाकडे वळती करणे आवश्यक आहे. स्पट्रेंन्थिंग ते दहेगाव-उमरेड रोड 
(रा.मा.-२४७) ह्या रस्त्याचे बांधकाम कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय माहामार्ग विभाग, नागपूर यांचेमार्फत करण्यात येत आहे या मार्गावर वाहतुक वळती 
करता येईल. वळण मार्ग दर्शविणारे फलक विभागाद्वारे योग्य ठिकाणी लावण्यात येईल. 











महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ ४७ 








उक्त नमूद मार्गावरील वाहतुक वळती करण्याबाबतची परवानगी देण्याबाबतची प्रारुप अधिसूचना दिनांक १४ डिसेंबर २०२० रोजी प्रसिद्ध 
करण्यात आलेली असून कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नागपूर यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे स्ट्रॅच्थिंग ते दहेगाव-उमरेड रोड 
(रा.मा.-२४७) हा रस्ता दहेगांव पासून सुरू होत आहे आणि ११/६०६ ते १४/००६ पर्यंत कामठी कॅन्टोनमेंट क्षेत्रातुन जात असून इतर मार्गावर वळती 
करण्यात येईल. इतर मार्गावर वळती करण्याबाबतची परवानगी शासनाने त्यांचे शासन नियमात दिलेल्या कोणत्याही नियम, अटी व शर्तींचा भंग होणार 
नाही या आधारावर देण्यात येत असून सदर अधिसूचना ही दिनांक ३० एप्रिल २०२१ पर्यंत लागू करण्यात येईल. 














ही अधिसूचना आज दिनांक २४ डिसेंबर २०२० रोजी माझ्या स्वाक्षरी व शिक्क्यासह प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


रविंद्र ठाकरे, 
नागपूर : जिल्हादंडाधिकारी, 
दिनांक २४ डिसेंबर २०२०. नागपूर. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३२. 
जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
वाचा: (१) महाराष्ट्र शासन, महसुल व वन विभाग, मुंबई यांचे शासन परिपत्रक क्र. एनएपी-२०१५-प्रक्र-४७-टी-१, दिनांक ०५ फेब्रुवारी २०१८. 
(२) तहसिलदार, समुद्रपूर यांचे पत्र क्र. कलि-वबान-कावि-८२६-२०२०, दिनांक २३-०९-२०२०. 
आदेश 
क्रमांक क.लि.-नझुल-कावि-११२४-२०२०.--- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसुल व वन विभाग, मुंबई यांचे शासन परिपत्रक क्र. एनएपी-२०१५-प्र.क्र-४७-टी-१, दिनांक ०५ फेब्रुवारी २०१८ 
च्या शासन परिपत्रकामध्ये मुद्या क्र. २ मधील ग (प) नुसार “ दिनांक ०१-०८-२०११ ते दिनांक ३१-०७-२०१६ या हमी कालावधीसाठीचा अकृषीक 
आकारणीचा प्रमाणदर हा सन २०११ (नगर पंचायत २०१५ मध्ये अस्तीत्वात आल्यामुळे) च्या बाजारमूल्याच्या ०.०५ टक्के प्रमाणे निश्‍चित करून 
त्यानुसार दिनांक ०१-०८-२०११ ते ३१-०७-२०१६ या कालावधीसाठी अकृषीक कराची वसूली करण्याबाबत निर्देशित केले आहे. सदर कार्यवाही 
सुधारित कलम ११३(२क) च्या अधीन राहील. सदर कालावधीतील प्रमाणदराचा हमी कालावधी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम 
११३(२) खालील दुस-या परंतुकान्वये पुढील ५ वर्षाकरीता म्हणजेच दिनांक ०१-०८-२०१६ ते ३१-०७-२०२१ या कालावधीपर्यंत वाढविण्यात यावा.” 
असे नमूद आहे. 


























त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ११३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, विवेक 
भीमनवार, जिल्हाधिकारी, वर्धा दिनांक ०१-०८-२०११ ते ३१-०७-२०१६ या कालावधीकरीता अकृषीक आकारणीचा प्रमाणदर निश्‍चित करण्यात 


येत आहे. 











अनुसूची 
अ.क्र. तालुका नागरी क्षेत्र प्रयोजन सर्व्हे क्रमांक (तहसिलदार, आर्वी (तहसिलदार व निवासी व वाणिज्यीक/ 
यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे) दुय्यम निबंधक, औद्योगिक प्रयोजनाकरीता 
श्रेणी-१, समुद्रपूर दि. ०१-०८-२०११ ते 
यांनी प्रस्तावित ३१-०७-२०१६ या 
केल्यानुसार कालावधीकरीता सुधारित 
सन २०१५ चे प्राप्त अकृषिक आकारणीचा 
दर (प्रति चौ.मी.) प्रमाणदर रुपये 
प्रति चौ.मी. (रु.पै.) 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) 
१ समुद्रपूर रेणकापूर निवासी ११३, ११८/२, ३८/१, ११७/१, ३९/२, ११२२ ०.५६१ 


४०, ४१/२, ४२/१, ४३/१ 


२ समुद्रपूर रेणकापूर निवासी . ४४/१, ४४/२, ४९ १०२५ ०.५१३ 


४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 





अनुसूची--चालू 
(१) (२) (३) (४) (4) (६) (७) 
३ समुद्रपूर समुद्रपूर निवासी  ६०/१ १६०० ०.८० 
8 समुद्रपूर समुद्रपूर निवासी  ४९/४, ९४, ४९/२, ५४/३, ५४/१ ८०० ०.४० 
4 समुद्रपूर समुद्रपूर निवासी  २८/२, ४५/२, ३०/२, ३३/१, ३२, १२० ०.०६ 
२६/१अ, २६/१ब, ४५/१, २६/३ख, 
२६/४ख, ४४/१, ३०/१ब, ४६/१अ, 
६७/३, २६/३क, २६/४क, २९, ४४/२, 
२७/१, ३०/१अ, ३३/२, ३३/३, 
४६/१ब, २७/१अ/ख, ३५, २६/२क/१, 
२६/२क/२, २६/१/क, १३/१ब, 
६७/२अ, १२/२, १३/१/क, ५४/२ 
६ समुद्रपूर समुद्रपूर निवासी ८८ ६५० ०.३२५ 
9 समुद्रपूर समुद्रपूर वाणिज्य ९३ ८०० ०.४० 
é समुद्रपूर समुद्रपूर वाणिज्य २६/२ख १२० ०.०६ 
९ समुद्रपूर समुद्रपूर वाणिज्य १२/२, १२/४/क १४४ ०.०७२ 
१० समुद्रपूर रेणकापूर वाणिज्य ११८/१/ख, ४१/१, ४३/२, ८/२ १२३४ ०.६२ 
११ समुद्रपूर रेणकापूर औद्योगिक ८/१ १२३४ ०.६२ 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३३. 


(१) शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र. टीएलसी-१०७६-६३९२३-एम-६, दिनांक १ जुलै १९७६ च्या अन्वये महाराष्ट्र जमीन 
महसूल अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ४१ वा.) याचे कलम (४), पोट-कलम (१) चे खंड (पाच) आणि (सहा) या खालील राज्य शासनास 
असलेल्या ज्या शक्‍ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत त्याचा वापर करून मी, विवेक भीमनवार, जिल्हाधिकारी, वर्धा जी, अधिसूचना 
काढण्याचे योजीले आहे त्या अधिसूचनेचा मसुदा उक्त कलम ४, पोट-कलम (४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा 
संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे, आणि या द्वारे अशी सूचना देण्यात येते की, उक्त मसुदा 
दिनांक १५-०१-२०२१ नंतर विचारात घेतल्या जाईल. 








(२) उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना या कार्यालयाकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या विचारात 
घेतल्या जाणार आहेत. 


अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक कली-जिमंअ-कावि-१२७९-२०२०.--- 
शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र. टीएलसी-१०७६-६३९२३-एम-६, दिनांक १ जुलै १९७६ या अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल 


अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ४१ वा.) याचे कलम (४), पोट-कलम (१) चे खंड (पाच) आणि (सहा) अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या 
शक्‍ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत त्याचा वापर करून मी, विवेक भीमनवार, जिल्हाधिकारी, वर्धा याद्वारे १ फेब्रुवारी २०२१ पासून :- 








१. सावंगा या पुनर्वसित गावास वर्धा जिल्ह्याच्या आष्टी तालुक्‍यातील सावंगा (पुनर्वसन) या नावाने ओळखण्यात येईल. 





२. यापूर्वी साहुर या गावाच्या क्षेत्रात असलेला (शे.स.नं. ४५४, ४५६ व ४५७ मधील एकूण आराजी ५.२५ हेक्‍टर आर) यावर सावंगा गावाचा 
अभिन्यास तयार करून बसविण्यात आलेले असल्याने शे.स.नं. ४५४, ४५६ व ४५७चे क्षेत्र सावंगा (पुनर्वसन) हे समाविष्ट राहील. साहुर या 
गावाचे इतर क्षेत्र त्याच गावामध्ये समाविष्ट राहील. 








fade waar, 
वर्धा : जिल्हाधिकारी, 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२०. वर्धा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ ४९ 





भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३४. 
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. १), यांजकडून 


भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
कलम १९ (१) अन्वये 


क्रमांक क.लि.-उजि(भू)-वि.पा.वि.म.-कावि-४७१-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) आणि (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला 
आहे) यांच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, क्र.क.लि.-उजि(भू)-वि.पा.वि.म.- 
कावि-८५-२०२०, दिनांक १० फेब्रुवारी २०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या गावठाणामधील जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 

















आणि ज्याअर्थी, नागपूर जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त गावठाणाची जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

















आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त गावठाणच्या जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, अनूसची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 








आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्रीमती डॉ. शिवनंदा लंगडापुरे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. १) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
नागपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 





अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५-अ-६५-२०१८-१९, प.ह.नं. ८९, 
गाव तातोली, तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 


अनुक्रमांक सर्व्हे क्र. किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक (अदमासे) 

(१) (२) (३) 
हे. आर 

१ 983/3 ० २६ 

२ १७० ० ०७ 

३ १६७ ० ०५ 

8 १६६ ० ०५ 

५ १७४ ० ०५ 


ना.-एक-१३ (१६८४). 


yo महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 





अनुसूची-एक--चालू 





(१) (२) (३) 

हे. आर 

द १७३ ० १४ 

9 १७५ ० ११ 

अदमासेक्षेत्र . . ० ७३ 

अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : -- _ मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -- _ मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत नक्षी शाखेवरून लघु कालवा आर-१, सा.क्र. 





३३००मी. व सा.क्र. २२३० मी. च्या मातीकाम व बांधकामाच्या भूसंपादनाकरीता. 





समाजाला मिळणारे लाभ : -- _ मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेतजमिनीला 
होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
विस्थापित होत नाही. 


- निरंक - 


अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क्र. एलएसी-कार्या-२५-कावि-९६९-२०१९, दिनांक २८-०५-२०१९ 








टीप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. १), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 


करता येईल. 
डॉ. शिवनंदा लंगडापुरे, 
नागपूर : उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. १), 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२०. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, 


नागपूर. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ ५१ 





भाग १ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३५. 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 


महाराष्ट्र सुधारणा अधिनियम २०१८, कलम ११(१) अन्वये- 





क्रमांक अका-भूसंपादन-उविअ.काटोल-कावि-५९३-२०२०.-- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 





याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग क्र. संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त अधिसूचना” असा करण्यात आला 
आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 





जिल्हाधिकारी 


प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 





हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल; 





आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 








अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त जमीन” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 








जिचा निर्देश “उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे वाटते, 








ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 





उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे; 








आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेल्या आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत); 





आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे. 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 





जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 








अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 





अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 








परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 





मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 





परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 





जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 





भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “उक्त नियम” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 








नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


ष्‌र महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३ , २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 








आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, काटोल यांना पदनिर्देशित केले आहे. 
अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-अ-६५-२०२०-२०२१, गाव नांदोरी रिठी, प. ह. नं. १०, तालुका नरखेड, जि. नागपूर 








अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) 





(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ११९ ० १० 
१ २१/१/अ ० ०२ 
एकूण . . ० १२ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :-  ईटारसी - नागपूर तिसरी रेल्वे लाईन बांधकाम. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :-  ईटारसी - नागपूर तिसरी रेल्वे लाईन बांधकामाबाबत. 
समाजाला मिळणारे लाभ :-  ईटारसी - नागपूर तिसरी रेल्वे लाईनचे बांधकाम भारतीय रेल्वे अंतर्गत असून योजनेची 


वाहतुक/रहदारी क्षमता वाढविण्याची उद्दीष्ट साध्य करणेसाठी उक्त रेल्वे लाईनचे 
बांधकाम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 








विस्थापित होत नाही. 
अनुसूची-चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या-या हक्‍क अधिनियम, २०१३ चे कलम १०(क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग 
अभिकरणाने दिलेला) मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसुचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ 





व ३ यांच्या तरतुदी लागु करण्यापासून सुट देण्यात आली आहे. 
अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





अ. प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम. — निरंक 
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक 
क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. त्या PRR 


अधिसूचनेचा तपशील. 


टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, प्रशासकीय ईमारत पहिला माळा, काटोल यांचे 
कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 43 





भाग १ (ना.वि.पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ३६. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 


महाराष्ट्र सुधारणा अधिनियम २०१८, कलम ११(१) अन्वये- 





क्रमांक अका-भूसंपादन-उविअ.काटोल-कावि-५९४-२०२०.-- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 





याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग क्र. संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त अधिसूचना” असा करण्यात आला 
आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 





जिल्हाधिकारी 


प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 





हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 











अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त जमीन” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 








जिचा निर्देश “उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे वाटते, 








ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 





उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे; 








आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेल्या आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमुद करावीत); 





आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे. 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 





जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 








अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 





अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 








परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 





मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 





परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 





जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 





भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त नियम” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 








नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 





आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी उक्त 


ना.-एक-१४ (१६८४). 


ष्‌४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 





अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, काटोल यांना पदनिर्देशित केले आहे. 
अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-अ-६५-२०२०-२०२१, गाव पारडी रिठी, प. ह. नं. १०, तालुका नरखेड, जि. नागपूर 








अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ १०१/१ ० ०१ 
२ १०४/१ ० ०६ 
३ १०५/१ ० ०४ 
8 १०९/१/अ ० ०९ 
NP. . ० २० 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :-  ईटारसी - नागपूर तिसरी रेल्वे लाईन बांधकाम. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :-  ईटारसी - नागपूर तिसरी रेल्वे लाईन बांधकामाबाबत. 
समाजाला मिळणारे लाभ :-  ईटारसी - नागपूर तिसरी रेल्वे लाईनचे बांधकाम भारतीय रेल्वे अंतर्गत असून योजनेची 


वाहतुक/रहदारी क्षमता वाढविण्याची उद्दीष्ट साध्य करणेसाठी उक्त रेल्वे लाईनचे 
बांधकाम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 








विस्थापित होत नाही. 
अनुसूची-चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :-भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या-या हक्‍क अधिनियम, २०१३ चे कलम १०(क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग 
अभिकरणाने दिलेला) मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसुचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ 





व ३ यांच्या तरतुदी लागु करण्यापासून सुट देण्यात आली आहे. 
अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





अ. प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम. — निरंक 
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक 
क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. त्या PRR 


अधिसूचनेचा तपशील. 


टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, प्रशासकीय ईमारत पहिला माळा, काटोल यांचे 
कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ पुष 





भाग १ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३७. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 


महाराष्ट्र सुधारणा अधिनियम २०१८, कलम ११(१) अन्वये- 





क्रमांक अका-भूसंपादन-उविअ.काटोल-कावि-५९५-२०२०.-- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 





याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग क्र. संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त अधिसूचना” असा करण्यात आला 
आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 





जिल्हाधिकारी 


प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 





हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल; 





आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 








अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त जमीन” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 








जिचा निर्देश “उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे वाटते, 








ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 





उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे; 








आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेल्या आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमुद करावीत); 





आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे. 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 





जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 








अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 





अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 








परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 





मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 





परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 





जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 





भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त नियम” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 








नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 





आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी उक्त 


५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 





अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, काटोल यांना पदनिर्देशित केले आहे. 
अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-अ-६५-२०२०-२०२१, गाव ढवळापूर, प. ह. नं. ५३, तालुका काटोल, जि. नागपूर 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) 


(१) (२) (३) 


हे. आर 


२३८/१ | 
१ ७ 0७ & 








23¢/2 
एकूण . . ० ०५ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :-  ईटारसी - नागपूर तिसरी रेल्वे लाईन बांधकाम. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :-  ईटारसी - नागपूर तिसरी रेल्वे लाईन बांधकामाबाबत. 


समाजाला मिळणारे लाभ :-  ईटारसी - नागपूर तिसरी रेल्वे लाईनचे बांधकाम भारतीय रेल्वे अंतर्गत असून योजनेची 
वाहतुक/रहदारी क्षमता वाढविण्याची उद्दीष्ट साध्य करणेसाठी उक्त रेल्वे लाईनचे 
बांधकाम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 








विस्थापित होत नाही. 
अनुसूची-चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या-या हक्‍क अधिनियम, २०१३ चे कलम १०(क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग 
अभिकरणाने दिलेला) मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसुचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ 





व ३ यांच्या तरतुदी लागु करण्यापासून सुट देण्यात आली आहे. 
अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





अ. प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम. — निरंक 
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक 
क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. त्या PR 


अधिसूचनेचा तपशील. 


टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, प्रशासकीय ईमारत पहिला माळा, काटोल यांचे 
कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल. 


श्रीकांत उंबरकर, 
काटोल : उपविभागीय अधिकारी 
दिनांक २१ डिसेंबर २०२०. तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी, 
काटोल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ &o 





भाग १(ना.वि.पु.) म.शा. रा., अ.क्र. ३८. 


उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), यांजकडून 
शुद्धीपत्र 
क्रमांक-भूसं(सा)-क.लि.-कावि-७८२-२०२०. --- 
या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक १२०-९६-२०२०, दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२० अन्वये भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४६-एलएक्यु-४७-२०१९-२०, 
मौ. कविटगाव, ता. देवळी, जि. वर्धा या प्रकरणात कलम ११ (१) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, 
दिनांक फेब्रुवारी २०-२६, २०२० ला पृष्ठ क्रमांक ९-१२, अनुक्रमांक २८० वर प्रसिद्ध झालेली होती. 
त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 




















या ऐवजी 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबल विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :- _ निम्न वर्धा प्रकल्प 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- _ निम्न वर्धा प्रकल्प वर्धा बॅरेज हादगांव सिंचन योजनेकरिता संपादित करावयाच्या बुडीत 
क्षेत्रातील खाजगी जमिनीचे बांधकामाकरिता. 
असे वाचावे 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबल विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :- यवतमाळ मध्यम प्रकल्प विभाग, यवतमाळ 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- _ वर्धा बॅरेज, हादगांव सिंचन योजनेकरिता संपादीत करावयाच्या बुडीत क्षेत्रातील खाजगी 
जमिनीचे बांधकामाकरिता. 
भाग १ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३९. 
शुद्धीपत्र 


क्रमांक-भूसं(सा)-क.लि.-कावि-७८८-२०२०. --- 
या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक १२०-९७-२०२०, दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२० अन्वये भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४७-एलएक्यु-४७-२०१९-२०, 
मौजा शेंदरी, ता. देवळी, जि. वर्धा या प्रकरणात कलम ११ (१) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, 
दिनांक फेब्रुवारी २०-२६, २०२० ला पृष्ठ क्रमांक १३-१५, अनुक्रमांक २८१ वर प्रसिद्ध झालेली होती. 
त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 








या ऐवजी 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबल विवरण 














प्रकल्पाचे नाव — _ निम्न वर्धा प्रकल्प 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन — _ निम्न वर्धा प्रकल्प वर्धा बॅरेज हादगांव सिंचन योजनेकरिता संपादित करावयाच्या बुडीत 
क्षेत्रातील खाजगी जमिनीचे बांधकामाकरिता. 
असे वाचावे 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव — यवतमाळ मध्यम प्रकल्प विभाग, यवतमाळ 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- _ वर्धा बॅरेज हादगांव सिंचन योजनेकरिता संपादीत करावयाच्या बुडीत क्षेत्रातील खाजगी 
जमिनीचे बांधकामाकरिता. 
(अवच्य), 
वर्धा : उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन 
दिनांक १५ डिसेंबर २०२०. (सामान्य), वर्धा. 


ना.-एक-१५ (१६८४). 


ष्ट 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ 





भाग १ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४०. 


BY COMMISSIONER OF POLICE 
(Under/Section 144 of the Criminal Procedure, 1973) 
ORDER 


No. CP Nagpur-Coisne-144CRPC-2020-Nagpur- City-453-2020 


(1) 


Whereas, it has been brought to my notice that certain sharp-edged weapons procured through E-commerce 
platform/Online sites have been used in the commission of certain serious offences in Nagpur City; and 


Whereas, it has been also brought to my notice, that certain E-commerce Platform like Flipkart, Amazon, 
Shopclues.com etc. are selling weapons on their online sites which is likely to facilitate the criminals to use 
such weapons for commission of cognizable offences ; and 


Whereas, it has been also brought to my notice that possession of sharp-edged weapons with blade length 
more than 9 inches or blade wicth more than 2 inches which is an offence under Section 4, read with 25 of 
the Arms Act, are also being sold by such E-commerce Platforms through their online sites, and 


Whereas, sale of such sharp weapons has a potential of adversly affecting the crime situation in Nagpur 
City; and 


Whereas, to prevent commission of violent body offences, it is necessary to regulate the sale of such sharp- 
edged weapons, 


Hence in exercise of the powers conferred upon me, under Section 144 of Criminal Procedure Code, 
| Amitesh Kumar, Commissioner of Police, Nagpur City, do hereby order, as under :- 


(A) Sharp edged weapons, with blade length than 9 inches or blade width more than 2 inches are hereby 
prohibited from being sold through E-commerce Platform/ online sites within the jurisdiction of Nagpur City 
Police Commissionerate. 


(B) Inrespect of weapons, having blade length less than 9 inches or blade width less than 2 inches, the 
E-commerce Platforms / online sites shall submit details of the purchaser as under to Nagpur City Police :- 


(i) | The full name and address of the purchaser. 
ii} |The mobile number of the purchaser. 

ili) The Email ID of the purchaser. 

iv} The type of weapon being sold. 

v) The photograph of the weapon. 

(vi) The delivery address of the said weapons. 
(vii} Any other relevant Information. 


The above information shall be submitted on dcpcrime@nagpurpolice.gov.in email address of Nagpur City 
Police, both at the time of receiving order in respect of such purchase of weapons and after delivery of such 
weapons to the concerned online customer. 


This order shall remain in force for a temporary period of 45 days within the jurisdiction of Nagpur City Police 
Commissionerate. 


Objections to the above order if any, can be submitted within 30 days on dcpcrime@nagpurpolice.gov.in 
email address. 


Subsequent to the persual of objections received, further decision in respect of the said notification shall be 
taken. 


(10) Violators of this Order shall be liable for criminal and legal action. 


This Order has been issued with my signature and stamp on 14" December 2020. 


AMITESH KUMAR, 
Nagpur City : Commissioner of Police, 
The 14'*December 2020. Nagpur City. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY 
AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBALI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


